श्रीक्षेत्र कपीलधार, a. जि. बीड या 
तीर्थक्षेत्राचया विकास आराखडयांतील 
कामास निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: तिर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१५७(भाग-१)/यो-६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक : २३ मार्च, २०२३ 


वाचा:- 
१) जिल्हाधिकारी, बीड यांचे पत्र क्रमांक: जिनिस/पर्यटन-तीर्थक्षेत्र/२०१७-१८/११४६, 
दि.१३/१२/२०१७ अन्वये सादर केलेला प्रस्ताव. 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.ई६/१४४४ दि.४ जून, 
२०१५. 
३) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: तिर्थवि-२०१८/प्र.क्र.१/योजना-६, 
दि. २८ मार्च, २०१८. 
४) शासन परिपत्रक क्रमांक: विकास-२०१७/प्र.क्र.२७२/योजना-६, दि. ३१ मार्च, २०१८. 
५) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: तिर्थवि-२०१८/प्र.क्र.२०९/योजना-६, 
दि. १४ फेब्रुवारी, २०१९. 
६) ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तिर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१५७ (भाग१)/यो-६, 
दि. ०१ डिसेंबर, २०२२. 
७ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. बीड यांचे जा.क्र./तांशा/कावि/२२२/२०२३ 
दि.१९/०१/२०२३ 


प्रस्तावना:- 

संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. ०५ अन्वये श्रीक्षेत्र कपीलधार, ता. जि. बीड या 
तीर्थक्षेत्राच्या रु. ११२६.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या विकास आराखडयास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली होती. तसेच संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. ०६ अन्वये सदर विकास आराखडयास 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. बीड यांच्याकडून रू. २,९६,५८,८९९/- इतक्या रकमेच्या प्राप्त 
मागणीच्या अनुषंगाने निधी उपलब्धतेनुसार रू. १,४८,२९,४५०/- इतका निधी वितरीत करण्यात 
आला होता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. बीड यांचे दि.१९/०१/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये 
उर्वरित निधी वितरणासाठी प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. त्यानुसार सदर तीर्थक्षेत्रासाठी उर्वरित 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः तिर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१५७ (भाग-१)/यो-६, दि.२३ मार्च, 2023 


शासन निर्णय:- 
“ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत राज्यातील ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांना निधी वितरीत 


करण्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात एकूण रु.२२५००.०० लक्ष इतका निधी 
अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. सदर तरतूदीतून उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत श्रीक्षेत्र 
कपीलधार, ता. जि. बीड या आराखडयातील कामासाठी जिल्हा परिषद, बीड यांच्याकडून 
संदर्भीय पत्र क्र. ०७ नुसार प्राप्त देयकांचा उर्वरित रु.१,४८,२९,४४९/- इतका निधी मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जि. प. बीड यांच्याकडे वितरीत करण्यात येत आहेत. सोबत देयकाचा 
तपशील जोडला आहे”. 


०२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड यांनी सदर निधी वितरीत करताना 
संदर्भाधिन क्रमांक १ व २ येथील शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे पाळन करावे. 
०३. उपरोक्त कामांवरील खर्च मागणी क्र.एल-०३ "२५१५-इतर ग्रामविकास कार्यक्रम-१९६, 
जिल्हापरिषदांना / जिल्हास्तरीय पंचायतीना सहाय्य-(००)(०७) ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्रांच्या 
विकासाकरीता रु.२.०० ते २५.०० कोटीपर्यंत अनुदान (२५१५ २५२१) (योजनांतर्गत) दत्तमत ३१- 
सहाय्यक अनुदाने या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा 
०४. वरीलप्रमाणे ज्या कामांच्या प्रयोजनासाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे, तो त्याच 
कामावर तात्काळ खर्च करून, सदर सहायक अनुदानाच्या विनियोजनासंबधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई व विभागास पाठविण्यात यावी. 
०५. सदर वितरण सुधारित मासिक विवरणपत्राच्या मर्यादेत आहे. 
०६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ 
दि.०४ एप्रिल, २०२२ अन्वये अटीची व शर्तीची पुर्तता करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
०७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२११५३२१२२४२० असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ‘COOPERATION 

MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
talCode=400032, ‘Mahi 


pe hi 

2.5.4.20=7 14701 fc3db9c38a46f4cd82e1e450b 
1a9e92eede8c323934f82edb538d3b: 

pseudi C66B420751C8769D652257224A 


F3DC28B2BA4FF1 


7919C2D83796E88930D62D44E7A4A6D4CBEE 


VA Eee 
(का.गो.वळवी) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१५७ (भाग-१)/यो-६, £8.23 मार्च, 2023 


२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, उप मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.).यांचे खाजगी सचिव. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२ नागपूर 

६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२ नागपूर 

७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मंबई 

९. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

१०.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.अपर मुख्य सचिव (बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.प्रधान सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

१३.विभागीय आयुक्‍त, आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती विभाग, औरंगाबाद 

१४.जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड. 

१५.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड. 

१६.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद , बीड. 

१७.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बीड. 

१८.जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

१९.नियोजन विभाग (का.१४७४/१४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२०.वित्त विभाग (व्यय -१५, अर्थसंकल्प-१६/१७), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२१.कक्ष अधिकारी, कार्यासन क्र.वित्त-७, वित्त-१, वित्त-८, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

२२.निवड नस्ती (का.यो-६). ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१५७ (भाग-१)/यो-६, दि.२३ मार्च, 2023 


विवरणपत्र 


ग्रामविकास विभाग,शासन निर्णय क्र.तिर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१५७ (भाग-१)/यो-६,दि.२३.०३.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


ग्रामविकास विभाग,शासन निर्णय क्र.तिर्थवि-२०१८/प्र.क्र.२०९/यो-६,दि.१४.०२.२०१९ अन्वये श्रीक्षेत्र कपीलधार, ता. जि. 
बीड या तीर्थक्षेत्राच्या प्र.मा. देण्यात आलेल्या विकास आराखडयातील देयकांचा तपशिल 


अ.क्र कामांचे नाव प्रशासकीय देय रक्‍कम संदर्भिय शासन वितरीत 
मान्यतेची रू. निर्णय क्र.६ करावयाची 
रक्‍कम अन्वये ५०% रक्‍कम रू. 
वितरीत रक्‍कम 
रू. 
श्रीक्षेत्र कपीलधार, ता. जि. बीड येथे | ७८,४०,०००/- | ३२,२६,११२/- | 9§,93,048/- । १६,१३,०५६/- 
व दिनोदरबाबा मंदिर ते पंचकुड पर्यंत 
रस्ता तयार करणे. (प्रथम धावते 
देयक) 
श्रीक्षेत्र कपीळधार, ता. जि. बीड येथे ३६,४३,५२६/- ।१८,२१,७६३/- | १८,२१,७६३/- 
२ | दिनोदरबाब मंदिर ते taps पर्यंत 
रस्ता तयार करणे. (दुसरे धावते देयक) 
श्रीक्षेत्र कपीलधार, ता. जि. बीड येथे | ५१,७२,०००/- | २,१५,९०४/- १,०७,९५२/- १,०७,९५२/- 
3 | भक्‍त निवासाकडे अंतर्गत पोहच रस्ता 
तयार करणे. (प्रथम धावते देयक) 
श्रीक्षेत्र कपीलधार, ता. जि. बीड येथे ३८,६०,५३५/- । १९,३०,२६८/- । १९,३०,२६७/- 
y | भक्त निवासाकडे अंतर्गत पोहच रस्ता 
तयार करणे. (दुसरे धावते देयक) 
श्रीक्षेत्र कपीलधार, ता. जि. बीड येथे । ८५,१२,०००/- | १४,८३,१०६/- | ७,४१,५५३/- ७,४१,५५३/- 
4 | धबधब्याची सुधारणा व मजबुतीकरण 
करणे. (प्रथम धावते देयक) 
श्रीक्षेत्र कपीलधार, ता. जि. बीड येथे ५५,५८,५१०/- | २७,७९,२५५/- | २७,७९,२५५/- 
६ । धबधब्याची सुधारणा व मजबुतीकरण 
करणे. (दुसरे धावते देयक) 
श्रीक्षेत्र कपीलधार, ता. जि. बीड येथे | २५,००,०००/- | १९,०४,३७६/- । ९,५२,१८८/- ९,५२,१८८/- 
७ | पोहच रस्त्यावर मंदिर परिसरात पेव्हिंग 
ब्लॉक बसविणे. (प्रथम धावते देयक) 
श्रीक्षेत्र कपीलधार, ता. जि. बीड येथे २,१०,८४२/- १,०५,४२१/- १,०५,४२१/- 
८ | पोहच रस्त्यावर मंदिर परिसरात पेव्हिंग 
ब्लॉक बसविणे. (दुसरे व अंतीम देयक) 
श्रीक्षेत्र कपीलधार, ता. जि. बीड येथे । ६०,००,०००/- | १४,७६,९८३/- | ७,३८,४९१/- ७,३८,४९२/- 
९ । शौचालय बांधकाम करणे. (प्रथम धावते 


देयक) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिर्थवि-२०२१/प्र.क्र.१५७ (भाग-१)/यो-६, £8.23 मार्च, 2023 


श्रीक्षेत्र कपीलधार, ता. जि. बीड येथे ४३,००,००५/- | २१,५०,००३/- । २१,५०,००२/- 
१० | शौचालय बांधकाम करणे. (दुसरे व 
अंतीम देयक) 
श्रीक्षेत्र कपीलधार, ता. जि. बीड येथे । ३९,२०,०००/- | ३७,७९,०००/- | 92,28,400/- । १८,८९,५००/- 
११ | प्रथमोपचार केंद्र वपोळीस चौकी 
बांधकाम करणे. (अंतीम देयक) 
एकूण रक्‍कम २,९६,५८,८९९/- | १,४८,२९,४५०/- | १,४८,२९,४४९/- 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


